उद्योग संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील 
गट-क व गट-ड संवर्गातील पदे 


बाह्ययंत्रणेमार्फत भरण्यास मान्यता देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/२७०/प्र.क्र.७९/उद्योग-३ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: १२ मे, २०२३ 


वाचा :- 
१) उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय : इएसटी-३४१६/प्र.क्र.६९/उद्योग-३, 
दि.०७.११.२०१९ 
२) उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग पत्र क्र.::काआआ-२०१३/प्र.क्र.२३३/कामगार-८, 
दि.१४.०३.२०२३ 
३) उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग पत्र क्र.:.:काआआ-२०१३/प्र.क्र.२३३/कामगार-८, 
दि.०९.०५.२०२३ 


प्रस्तावना: 


विभागाचा संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आलेल्या आकृतीबंधामध्ये 
उद्योग संचाळनालयाच्या आस्थापेनवरील १०५ पदे बाह्ययंत्रणेमार्फत भरण्यास मान्यता देण्यात 
आलेली आहे. विभागाचा संदर्भ क्र. येथीळ शासन निर्णयान्वये ०९ सेवापुरवठादार संस्थेचे / 
एजन्सीजचे पॅनल ०५ वर्षाच्या कालावधीकरीता मनुष्यबळ पुरवठा करण्याकरीता नियुक्‍त करण्यात 
आले आहे. त्यानुषंगाने उद्योग संचालनालयांतर्गत मुख्यालय, मैत्री कक्ष, मुंबई प्राधिकरण विभाग, सर्व 
विभागीय कार्यालय व जिल्हा उद्योग केंद्र कार्यालयाच्या आस्थापनेवर १०५ पदे बाह्ययंत्रणेमार्फत 
भरण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय: 


उद्योग संचालनालयांतर्गत मुख्यालय, मैत्री कक्ष, मुंबई प्राधिकरण विभाग, सर्व विभागीय 
कार्यालय व जिल्हा उद्योग केंद्र कार्यालयाच्या आस्थापनेवर १०५ पदे इनोवेव आयटी इन्फ्रास्ट्रक्चर 
लि. या संस्थेमार्फत भरण्यास या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून पुढील ११ महिन्यांसाठी शासन 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर संस्थेमार्फत १०५ पदे भरण्यासंदर्भात संदर्भ क्र. २ व ३ येथील शासन निर्णयान्वये विहीत 
केलेल्या अटींच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.-विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग- 
२,दि.१७.४.२०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८, भाग-पहिळा, उपविभाग-चार 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/२७०/प्र.क्र.७९/उद्योग-३ 


मधील अनु.क्र. ११ अनुसार प्रशासनिक विभागाला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार सदर 
शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. यासाठी होणारा खर्च त्या त्या लेखाशिर्षाखाळील १०-कंत्राटी सेवा या उद्दीष्टाखाली चालू 
आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मधील उपलब्ध तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०५१२१८२३३८५४१० असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SHASHANK TUKARAM CHAVAN 


DN: c=IN, o0=>GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, INDUSTRIES ENERGY 
S H A S H A N K AND LABOUR DEPARTMENT, postalCode=400032, st: hi 
2.5.4.20=7dd17918c7f2d8cbabbae6c3c1 1ac3d4fe93ccab49daf36ff24dac 
585e2276, 


d 
pseudonym=ECC424589A88 1 E3E8CABSC4F3152EABAEE38E22E, 
ग U KA RA M C H AVA N serialNumber=A089DF063F 1 FFA9C6E2D052DB3C26C5B1ECE40048A4A7 
13961 5BEE66D9E2053D, cn=SHASHANK TUKARAM CHAVAN 
Date: 2023.05.12 18:23:58 +05'30' 


(ठाझांक चव्हाण) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई 
२. अतिरिक्त विकास आयुक्त (उद्योग), मैत्री कक्ष, उद्योग संचालनालय 
महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) नागपूर. 
५. उप सचिव (प्रशा-१), उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
६. उप सचिव (कामगार-८) उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
७. निवडनस्ती (उद्योग-३) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


